ठाणे जिल्ह्यातील अंबरनाथ व मुरबाड 
तालुक्यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण 
मार्ग रस्त्यांना प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 
quad करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.ई६४/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- ०७ ऑक्टोबर, २०२०. 


पहावे :- १ मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण यांचे पत्र 
जा.क्र.मुअ(को)/रेखाचित्र शाखा/दर्जोन्नती/७४७, दि.२८/०२/२०२०. 
प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
ठाणे जिल्ह्यातील अंबरनाथ व मुरबाड तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांना प्रमुख 
जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा नियोजन 
समिती, ठाणे यांनी सदर रस्ते दर्जोन्नत करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा 
नियोजन समिती, ठाणे यांची मंजुरी विचारात घेता, सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
नियोजन समिती, ठाणे यांचा ठराव विचारात घेऊन ठाणे जिल्ह्यातील खालील सस्ते दर्जोन्नत 
करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र सामाविष्ठ दर्जोन्नत 
प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा साखळी क्रमांक करावयाची | दर्जोन्नती 
क्रमांक ग एकूण लांबी | नंतरचा 
लांबी (कि.मी.) क्रमांक 
खरवई जुवेळी दहीगांव बेंडशीळ | ग्रामीण (०/००ते २/१००) १०.१०० | प्रमुख जिल्हा 
चिंचवली ते रा.मा.क्र.9६ रस्ता. मार्ग ९७ २.१०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-९७ 


ग्रामीण (०/००ते १/९००) 
मार्ग ९८ १.९०० कि.मी. 


ग्रामीण (०/००ते २/६००) 
मार्ग १४१ २.६०० कि.मी. 


ग्रामीण (०/००ते ३/५००) 
मार्ग १०२ ।३.५००कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.६४/नियोजन-२ 


प्रजिमा ७६ते राहटोळी चोण कारंद | इतर जिल्हा | (०/००ते ८/००) १०.२०० । प्रमुख जिल्हा 
उंबरवेढे रस्ता . मार्ग १७१ ८.०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-९८ 
ग्रामीण (०/००ते 2/200) 
मार्ग ९८ २.२०० कि.मी. 
मानिवली बु.बोरगांव खांडपे शिवळे ग्रामीण (०/००ते १/००) २०.५०० | प्रमुख जिल्हा 
तुळई ते प्रजिमा ६४ रस्ता . मार्ग २५८ ।१.००कि.मी. कि.मी. मार्ग-९९ 
ग्रामीण (०/००ते १/८००) 
मार्ग२६९ ।१.८०० कि.मी. 
ग्रामीण (०/००ते ५/४००) 
मार्ग ७१ ५.४०० कि.मी. 
इतर जिल्हा | (०/००ते १२/३००) 
मार्ग ९० १२.३०० कि.मी. 
एकूण ४०.८०० 
कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील ठाणे जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 
दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ४०.८०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (८६४.१४-- ४०.८००) 


म्हणजेच ९०४.९४ कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २०.३ कि.मी. ने घट 
होवून एकूण लांबी (३६६.४७-२०.३००) म्हणजेच ३४६.१७ कि.मी. इतकी तसेच ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या 


एकूण लांबीत २०.५ कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (२४६५.०२४-२०.५) म्हणजेच २४४४.५२४ कि.मी. 


इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२०१००७१५३८२७३११८ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रति, 
१) विभागीय आयुक्त, मुंबई. 


Prashant ae 
Vinayakrao Patil #2 


(प्रशांत पाटील) 


अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.६४/नियोजन-२ 


२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन 
जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर 
करावा) 

३) जिल्हाधिकारी, ठाणे. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, ठाणे. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, ठाणे. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 
2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 
प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र.२, ठाणे. 

७) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 
१०) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


